Aer व बाल विकास विभागांतर्गत 
कार्यरत सर्व शासकीय संस्थांच्या अन्नधान्य 
व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा 
करण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया निश्चीत 
करणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-०८ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा :- 

१. उद्योग उर्जा कामगार विभाग झासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, 
दि.०१/१२/२०१६ 

२. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ व सुधारित अधिनियम २०२१ 

३. महाराष्ट्र भिक्षाप्रतिबंध अधिनियम, १९६० 

४. महिला व बाल विकास शासन निर्णय क्र.८१/२००१/मविधो-२०००/प्र.क्र.४२९/का.२, 
दि.२५/०५/२००१ 

५. आयुक्तालयाचे पत्र क्र. मबाविआपु / बावि / का-५ /ई-निविदा २०२४-२५ / ४२६४, 
दि.०९/०७/२०२२४ 


प्रस्तावना-: 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांच्या वाचा क्र. १ वरील शासन निर्णयानुसार विविध 
प्रकारची खरेदी व पुरवठा यासाठी नियमावली प्रसिध्द केली आहे. प्रचलित पध्दतीनुसार अन्नधान्य, 
जीवनावश्यक व इतर आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया पुर्ण होईपर्यंत जास्त 
कालावधी लागणे, यामुळे पुर्वीच्या पुरवठादारांना वेळोवेळी मुदतवाढ द्यावी लागणे, प्रवेशितांकडून 
भोजनाबाबत व इतर वस्तूंबाबत वारंवार तक्रारी होणे, आधारभुत किंमत जिल्हास्तरावरुन निश्चीत 
होऊन ती विभागीय स्तरावर अंतिम होण्यासाठी बराच कालावधी लागणे, जिल्हानिहाय आधारभूत 
किमत वेगवेगळी असणे, अन्नधान्य, जीवनावश्‍यक व इतर आवर्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबतच्या 
तक्रारीसंदर्भांत मा.विधीमंडळात तारांकित / अतारांकित प्रश्न उपस्थित होणे इत्यादी बाबींचा विचार 
करून शासन अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


शासन निर्णय:- 

महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या सर्व शासकीय संस्थामध्ये 
(बालगृहे, निरीक्षणगृहे, अनुरक्षणगृहे, महिला राज्यगृहे/ संरक्षणगृहे, भिक्षेकरीगृहे, इ.) विविध 
अधिनियमांमधीलळ तरतूदींनुसार दाखल असलेल्या प्रवेशितांना अन्नधान्य, जीवनावश्‍यक व इतर 
आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षापासून खालील प्रमाणे 
कार्यपध्दती अवलंबविण्यात येईल. 

१) विभागाच्या सर्व शासकीय संस्थांमध्ये दाखल प्रवेशितांना अन्नधान्य, जीवनावश्‍यक व इतर 
Mea वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षापासून राज्यात 
एकसमान व एकच ई-निविदा प्रक्रिया आयुक्तालय स्तरावरून राबविण्यात यावी. 

२) आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाळी शासकीय 
संस्थाना पुरविण्यात येणाऱ्या अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तुंकरीता एकसमान ई-निविदा 
प्रक्रिया या राबवून प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी शासनास सादर करणेकरीता खालील 
प्रमाणे आयुक्तालय स्तरीय खरेदी समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


१. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, :- अध्यक्ष 
पुणे 

२. सहआयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र - सदस्य 
राज्य, पुणे 

३. उपआयुक्त (बाळ विकास) आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे :- सदस्य सचिव 

४. उपआयुक्त (महिला विकास) आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे :- सदस्य 

५. उपसंचालक (वित्त व लेखा) महिला व बाल विकास :- सदस्य 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण संस्था, पुणे : सदस्य 

७. सहाय्यक आयुक्त (भिक्षा प्रतिबंधक शाखा) महिला व बाल - सदस्य 
विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. लेखाधिकारी, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र - सदस्य 
राज्य, पुणे 


या समितीची कार्यकक्षा खालील प्रमाणे असेल. 
|. शासनाचे प्रचलित नियम, निविदेतील अटी व शर्ती आणि उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाचा शासन निर्णय दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील सर्व तरतूदींचे 
काटेकोरपणे पालन करून निविदा प्रक्रिया राबविणे. 
॥. निविदेची जाहिरात प्रसिध्द करणे. 
॥. निविदापुर्व बैठक घेणे, निविदाधारकांचे शंकाचे निरसन करणे. 
॥/. ई-निविदेबाबत प्रक्रिया पुर्ण करणे. 


पृष्ठ ३२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


१९. विहीत दिनांकास तांत्रिक लिफाफे उघडून त्याचे वाचन उपस्थित निविदा 
धारकांसमोर करणे. 


१५. पात्र निविदाधारकांचा तुलनात्मक dea व आवऱ्यक सर्व माहिती तयार करून 
राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करणे. 


१॥. निविदा प्रक्रियेत गुणात्मकदृष्ट्या पात्र ठरलेले पुरवठादार / संस्था यांची निवड 
करून त्यांची शिफारस राज्यस्तरीय समितीकडे करणे. 


३) महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या सर्व शासकीय संस्थांच्या 
अन्नधान्य, जीवनावश्‍यक व इतर वस्तू पुरवठा ई-निविदा राज्यात एकाच दिवशी प्रसिध्द 
करावी. 

४) शासकीय संस्थांच्या अन्नधान्य, जीवनावश्‍यक व इतर वस्तूंकरीता आधारभुत किंमत निश्चित 
करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी समिती गठीत करण्यात 
येत आहे. 

१. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, महिला व बाल विकास विभाग :- अध्यक्ष 


२. सहसचिव/उपसचिव, महिला व बाळ विकास (का-२,३,८,९) :- सदस्य 
३. अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग (का-२,३,८,९) - सदस्य 
४. कक्ष अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग (का-२,३,९) - सदस्य 
५. कक्ष अधिकारी, महिला व बाळ विकास विभाग (का-८) - सदस्य सचिव 


या समितीची कार्यकक्षा खालील प्रमाणे असेल. 

. वस्तूंची संपुर्ण राज्यासाठी व त्या आर्थिक वर्षाकरीता आधारभूत किंमत निश्चित 
करणे. 

i. निश्चित केलेली आधारभूत किंमत सिलबंद लिफाफ्यात ठेवून पात्र निविदा 
धारकांचे आर्थिक लिफाफे उघडल्यानंतर निविदाधारकांना आधारभूत किंमत 
लिफाफा उघडून वाचून दाखवणे. 

॥. अंदाजित आधारभूत किंमत व प्रत्यक्ष द्यावी लागणारी किंमत यामध्ये तफावत (-) 
२०% ते १० (-)% पर्यंत असल्यास त्यांस समिती मान्यता देवू शकेल. 

७४. आधारभूत किंमत व निविदेअंती अदा करावयाची प्रत्यक्ष किंमत (_-१) मध्ये (-) 
२०% ते (+) १०% पेक्षा जास्त फरक असल्यास फेर निविदा काढण्याबाबत 
समिती निर्णय घेवू हकेल. 

४. फेर निविदेनंतर देखीळ तफावत जास्त असल्यास मान्यता देण्याचे अथवा 
नाकारण्याचे संपुर्ण अधिकार समितीस असतील. 


पृष्ठ ३२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


4) 


mM 
~n 


Ss 


es 


१०) 


११ 


१२ 


राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी समितीने निवडलेल्या पात्र व सर्वात कमी दर 
असलेल्या निविदाधारकास संपुर्ण राज्यातील झासकीय संस्थांमध्ये अन्नधान्य, 
जीवनावश्‍यक व इतर वस्तूंच्या पुरवठा करण्याचे काम देण्यात येईल. 


शासकीय संस्थांचा पुरवठादार निश्चीत करताना एल-१ नंतर राज्यातील एल-२, एल-३, 
एल-४ या क्रमाने संबंधित पात्र निविदाधारकांना एल-१ च्या दरानुसार पुरवठा करण्यासाठी 
बोलविण्यात येईल. हा क्रमांक पुरवठा पुर्ण होईपर्यंत कायम राहिल. म्हणजेच एल-२ अथवा 
एल-३ या निविदाधारकांनी काम करण्यास असमर्थता दर्शविल्यास त्याच्या खालील 
क्रमांकाच्या निविदाधारकांस हा पुरवठा करण्याकरीता आमंत्रित करण्यात येईल. 

पात्र एल-२, एल-३ इत्यादी निविदाधारकांना एल-१ च्या दराने पुरवठा करण्याचे काम 
द्यावयाचे निश्चीत झाल्यास त्यांचेकडून एल-१ च्या दराने पुरवठा करण्याचे सहमतीपत्र 
घेण्यात येईल. 

सर्व पात्र निविदाधारकांनी असमर्थता दर्शविल्यास त्याची निविदा रद्द करण्यात येईल. 
निविदेचा पुरवठा कालावधी १ वर्षासाठी राहील व मंजुर दर हे १ वर्षासाठी लागू राहतील 
त्यामध्ये कोणतीही दरवाढ दिली जाणार नाही. 

शासकीय संस्था अन्नधान्य, जीवनावश्‍यक व इतर वस्तू पुरवठा निविदा प्रकरणी प्रसिध्द 
केळेली निविदा रद्द करणे, त्यात बदल करणे इ. बाबतचे अंतिम अधिकार राज्यस्तरीय 
प्रशासकीय विभाग खरेदी समितीस राहतील. 


) निविदा प्रक्रियेबाबत कोणताही वाद निर्माण झाल्यास त्याबाबतचे अपील मा.मंत्री, महिला व 


बाळ विकास यांच्याकडे करता येईल. 


) प्रत्येक शासकीय संस्थामध्ये पुरविण्यात येणाऱ्या वस्तूंची गुणवत्ता राखण्यासाठी खालील 
प्रमाणे विभागीय स्तरावर देखरेख समिती राहील. 
१. विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास :-  झध्यक्ष 
२. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, वर्ग -२, - सदस्य सचिव 
विभागीय उपायुक्त कार्यालय 
३. सहाय्यक आयुक्त, औषधे व प्रशासन - We 
४. लेखाधिकारी, विभागीय उपआयुक्त कार्यालय - We 


या समितीची कार्यकक्षा खालील प्रमाणे असेल. 
|. सर्व प्रवेशितांना शासनाने विहीत केलेल्या मानांकाप्रमाणे सर्व वस्तुंचा 
पुरवठा होईल याची दक्षता घेणे. 
॥. अन्नधान्य, जीवनावःयक व इतर आवश्‍यक वस्तूंचे नमुने प्रयोग शाळेस 
तपासणीस पाठवून त्यांचा दर्जा तपासून घेणे. 


पृष्ठ ३२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


lll. अन्नधान्य, जीवनावःयक व इतर आवश्यक वस्तूंचे निकषानुसार वस्तू 
पुरविण्यात न आल्यास पुरवठादारास दंडाची शिफारस करणे. 

॥/. समितीने त्यांचा अहवाल दर तिमाहीस आयुक्‍तालयामार्फत शासनास 
सादर करणे. 


१३) याव्यतिरिक्त अन्नधान्य, जीवनावरयक व इतर आवर्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याच्या अनुषंगाने 
जिल्हास्तरीय देखरेख समिती खालील प्रमाणे गठित करण्यात येत आहे. 


. जिल्हामहिलाव ares विकास अधिकारी :- झध्यक्ष 

२. सहाय्यक लेखाधिकारी, जिल्हा महिला व बाळ विकास :- सदस्य 
अधिकारी. 

३. जिल्हा परिविक्षा अधिकारी, (जिल्हा महिला व बाल :- सदस्य सचिव 
विकास अधिकारी कार्यालय. 

४. अन्न निरीक्षक/ सहाय्यक आयुक्‍त, अन्न व औषध - सदस्य 
प्रशासन. 

५. अधिक्षक/ अधिक्षिका, शासकीय संस्था. :- सदस्य 


१४) ज्या पुरवठाधारकाचे काम समाधानकारक आहे, अशा अन्नधान्य, जीवनावश्‍यक व इतर 
आवश्यक वस्तूंच्या पुरवठाधारकास एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचे अधिकार अ.मु.स./प्रधान 
सचिव/ सचिव, महिला व बाल विकास यांना असतील. 

१५) बाल विकास, महिला विकास, भिक्षा प्रतिबंध, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण संस्था या 
शाखांतर्गग आहार व साधन सामुग्री पुरवठ्याची लेखाशिर्ष वेगवेगळी असल्याने 
पुरवठादाराने सादर केलेली देयके व चलने संस्था अधिक्षक यांचेकडून पडताळणी करुन 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास यांचेकडे सादर करावीत. सदर देयकांची 
आयुक्‍तालयामार्फत तपासणी करून देयके मान्यतेस्तव शासनास सादर करण्यात यावीत. 
शासन मान्यतेनंतर आयुक्तालय स्तरावरून देयके अदा करण्यात येतील. 

१६) लेखाधिकारी, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदर देयके 
कोषागारातून आहरीत करून ती संबंधित पुरवठादारास आरटीजीएस/ एनईएफटी/ 
सीएमपी द्वारे संवितरीत करावीत. 

१७ लेखाधिकारी, Heal व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे आहरण व 
संवितरण अधिकारी आणि आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 

१८)शासकीय संस्था अन्नधान्य, leap व इतर आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा 
करण्यासंदर्भात यापुर्वी निर्गमीत केलेले सर्व शासन निर्णय / आदेश / परिपत्रके तसेच 
आयुक्तालय स्तरावरुन निर्गमीत केलेले सर्व आदेश / परिपत्रके या शासन निर्णयान्वये 
अधिक्रमीत करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ३२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


२. उपरोक्तप्रमाणे ई-निविदा प्रक्रीया पार पाडण्यासाठी आवश्‍यक अटी व शार्ती, निविदा प्रारूपे 


पुढीलप्रमाणे असतील. 
परिशिष्ट क्र. | तपशिल 
अ ई निविदेच्या सुचनेचे प्रारूप 
ब ई निविदेबाबत सर्वसाधारण सुचना 
क ई निविदेकरीता आवश्‍यक कागदपत्रे व पात्रता निकष 
S ई निविदेच्या अटी व areit 
ड्‌ महिला व बाल विकास विभागांतर्गत कार्यरत शासकीय संस्था-७९ 
फ निविदाधारकाचे हमीपत्र प्रारूप 
ज निविदाधारकाचे प्रतिज्ञापत्र प्रारुप 
ह अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे, दुग्धजन्यपदार्थ, वस्तू, साधनसामुग्री, स्टेशनरी 


साहीत्य, कपडे यांची यादी 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६१७॥॥७.9०५९.॥॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०८०६१४४९२२३०३० असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


A -O 


CC AW 


G —& 


मा.राज्यपाल, यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


NILESH 
JANARDAN 
PATIL 


Digitally signed by NILESH JANARDAN PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cfe08 
Sddbef06ea381e7e81401a472bbb966f7, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B7D8429F943427129A6A081 
EE223FEAC961CDD926C4D3542C55A470F2 
2A7C7AE, cn=NILESH JANARDAN PATIL 
Date: 2024.08.08 17:51:23 +05'30' 


(डॉ. निलेडा ज. पाटील) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 


मा.सभापती/उपसभापती विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 


eS 


मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ,मुंबई. 
महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर 


रट 
~ na ~~ ~n ~ ~~ ~~ ~~ ~~ 


vo 


१०) प्रधान सचिव (ले व का), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई. 
प्रधान सचिव ( व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


११)सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

१२) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

93) आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१४ सह सचिव, उपसचिव, अवर सचिव महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१५) सहआयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१६) उपआयुक्त (बाल विकास) आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 
) 


१७ उपआयुक्त (महिला विकास) आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१८)उपसंचालक (वित्त व लेखा) महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१९) कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण संस्था, पुणे 
२०) सहाय्यक आयुक्‍त (भिक्षा प्रतिबंधक शाखा) महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे 
२१)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२२) सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास 
23) ud जिल्हा महिळा व बाल विकास अधिकारी 
२४)अन्न निरीक्षक/ सहाय्यक आयुक्‍त, अन्न व औषध प्रशासन. 
) 
) 
) 


24) अधिक्षक/ अधिक्षिका, महिला व बाल विकास विभागांतर्गतच्या सर्व शासकीय संस्था. 
२६)सर्व कार्यासने महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२७ निवड नस्ती/का-८. 


पृष्ठ ३२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


परिशिष्ट-अ 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत येणाऱ्या राज्यातील शासकीय निवासी संस्था (बालगृहे, 
निरीक्षण गृहे, अनुरक्षण गृहे, महिला वसतिगृहे, भिक्षेकरी गृहे, इ.) यांच्या करिता अन्नधान्य, 
भाजीपाला व फळे पुरवठा करणेबाबत एजन्सीचे समावेशन करण्यासाठी ई-निविदा प्रारूप 


ई-निविदा सूचना sh. ----------------------- 


महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाळ विकास विभागाअंतर्गत येणाऱ्या राज्यातील शासकीय 
निवासी संस्था (बालगृहे, निरीक्षण गृहे, अनुरक्षण गृहे, महिला वसतिगृहे, भिक्षेकरी गृहे, इ.) यांच्या 
करिता अन्नधान्य, भाजीपाला व फळे पुरवठा करणेबाबत एजन्सीचे समावेशन करण्यासाठी ई- 
निविदा मागविण्यात येत आहे: 

निविदा संच http://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर दि. ते 


fe. पर्यंत उपलब्ध असेल. इच्छुक ठेकेदार/ पुरवठादार यांनी अधिक 


माहितीसाठी htt p://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. 


ई-निविदेचे वेळापत्रक 
अ.क्र. तपशील दिनांक व वेळ 
7 ई निविदा फॉर्म सुरु होण्याचा qreradt| fe (स.____ वा 
(download कालावधी) पासून) ते 
दि...) _... (सायं 
वा. पर्यंत) 
२ निविदा पूर्व बैठक (Pre bid Meeting) दिड. Ocak Sees he (स. ______ 
वा पासून) 
३ ऑनलाईन निविदा भरणे (upload करण्याचा | fe. (स.____वा 
कालावधी) पासून) ते 
१.0. 10 eae (सायं. वा 
पर्यंत) 
४ ऑनलाईन निविदेचा तांत्रिक लिफाफा उघडणे ।दि._______ रोजीदु.___वा. 
Met ote 
आयुक्त, 
महिला व बाल विकास आयुक्तालय, 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
पृष्ठ ३२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


परिशिष्ट-ब 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 


महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत येणाऱ्या राज्यातील शासकीय निवासी संस्था (बालगृहे, निरीक्षण 
गृहे, अनुरक्षण गृहे, महिला वसतिगृहे, भिक्षेकरी गृहे, इ.) यांच्या करिता अन्नधान्य, भाजीपाला व फळे 


. ई-निविदा फॉर्म सुरु होण्याचा कालावधी (download कालावधी) दिनांक 


पुरवठा करणेबाबत एजन्सीचे समावेशन करण्यासाठी ई निविदा प्रारूप 
सर्वसाधारण सूचना 


. निविदेची किंमत रु. २५.०० कोटी, निविदा अर्जाची किंमत रु. ५०,०००/- व बयाणा रक्‍कम रु. 


२५.०० लाख असेल. बयाणा रक्‍कम, अनामत रक्कम या बाबीस उद्योग ऊर्जा व कामगार 
विभागाच्या शासन निर्णय दि. १.१२.२०१६ मध्ये नमूद केल्यानुसार सुक्ष्म व लघु उद्योग या श्रेणी 
खाली निविदा भरणाऱ्या निविदा धारकांना सूट अनुज्ञेय राहील व अज्ञा निविदा धारकांना सुक्ष्म 
व लघु उद्योगाची नोंदणी ॥[७://५॥0/०9०४५१॥8॥.9०५.॥१ या पोर्टलवर करणे बंधनकारक असेल 
तसेच सदर नोंदणी प्रमाणपत्र निविदेसोबत जोडणे बंधनकारक असेल . 


. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया ही ई-निविदेव्दारे होणार असून निविदा सूचना, अटी व शर्ती, शुध्दीपत्रक 


इ. माहिती httos://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


., ई-निविदासाठी ठेकेदाराकडे/ निविदाधारकाकडे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफीकेट (DSC) 


असणे आव्यक आहे व त्यांनी निविदा संकेतस्थळावर रजिस्टर करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी 
निविदाधारकाकडे अधिकृत ईमेल आय. डी. असणे आवश्यक आहे. 


पासून ________ तारखेच्या ________ वाजेपर्यंत असेल. 
निविदा पूर्व बैठक (Pre-Bid Meeting) दिनांक ________ रोजी _________ 
वाजता __________ यांचे कार्यालयात आयोजित करण्यात आली असून सदर 


बैठकीस निविदाधारक किंवा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित राहतील. 


. ऑनलाईन निविदा भरणे (upload करण्याचा) कालावधी _________ तारखेपासून 
ey a> तारखेच्या ___________ वाजेपर्यंत असेल. 
ऑनलाईन निविदेचा तांत्रिक लिफाफा (Technical Bid) दिनांक __________ रोजी 


वाजता उघडण्यात (Open) येईल. 


. अर्जाचे शुल्क व बयाणा रक्‍कम Online / नेट बँकिंगव्दारेच स्वीकारण्यात येईल, त्यासाठी Net 


Banking सुविधा निविदाधारकाकडे उपलब्ध असणे आवश्‍यक आहे. 


. तांत्रिक लिफाफ्यातीलळ upload केलेली कागदपत्रे पर्याप्त नसल्यास लिफाफा क्रं. २ 


उघडण्यात येणार नाही. 


१०. प्राप्त निविदा स्विकारणे अथवा कोणतेही कारण न देता नाकारणेचे अधिकार अ.मु.स./प्रधान 


सचिव/ सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांनी राखून ठेवले आहेत. 


पृष्ठ ३२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


परिशिष्ट-क 


महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत येणाऱ्या राज्यातील शासकीय निवासी संस्था (बालगृहे, निरीक्षण 
गृहे, अनुरक्षण गृहे, महिला वसतिगृहे, भिक्षेकरी गृहे, इ.) यांच्या करिता अन्नधान्य, भाजीपाला व फळे 
पुरवठा करणेबाबत एजन्सीचे समावेशन करण्यासाठी तांत्रिक लिफाफा सोबत जोडावयाची कागदपत्रे 


आणि पात्रता निकष: 


निविदा फी व बयाणा रक्कमेचा भरणा केल्याची संगणकीकृत पावती किंवा बयाणा / अनामत 
रकमेपासून सूट असल्यास त्याबाबतचे सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र व शासन निर्णयाची प्रत / 
आवर्यक पुरावे. 

अद्यायावत महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र 
आवर्यक, महराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,१९६०; सार्वजनिक विश्वस्थ अधिनियम १९४८; 
कंपनी कायदा १९५६/ २०१३, आणि भागीदारी अधिनियम,१९३२ अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र. (या 
निविदेसाठी कोणत्याही स्वरूपाच्या Joint Venture/ Consortium ळा परवानगी नाही). 

शॉप अँक्ट लाइसेंस व उद्योग आधार नोंदणी प्रमाणपत्र. 

भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणद्वारा दिलेला वैध परवाना (FSSAI License). 
पॅनकार्ड व मागील तीन वित्तीय वर्षांतील आयकर विवरणपत्र. 

संस्थेचा/ एजन्सीचा वस्तू व सेवाकर (GST) नोंदणी प्रमाणपत्र. 

संस्था /एजन्सीचे मागील तीन वित्तीय वर्षातील सनदी लेखापालव्दारे प्रमाणित केलेले उत्पन्न 
आणि खर्चपत्र, बॅलन्सशीट आणि नफा व तोटा विवरण (having UDIN), त्याचप्रमाणे मागील 
तीन (३) वर्षाचा लेखा परिक्षण अहवालानुसार सरासरी वार्षिक उलाढाल किमान रु. १५ कोटी 
असणे आवश्यक, या संदर्भात सीए प्रमाणपत्र (having UDIN) सादर करणे आवश्‍यक. 
अनुभवाचा दाखला - निविदा सादर करण्याच्या अंतिम तारखेपर्यंत मागील तीन वर्षांतील 
किमान एक काम, ज्यात महाराष्ट्रातील किमान ४ जिल्ह्यांतील किमान ४५ शासकीय / निम 
शासकीय संस्थांना/ शासकीय निवासी शाळा/ वसतिगृहांना, अन्नधान्य, किराणा साहित्य, 
भाजीपाला-फळे व इतर मांसाहारी पदार्थ पुरवल्याचा अनुभव किंवा किमान ६५०० व्यक्‍तींना 
रोज भोजन पुरवठा केल्याचा अनुभव असणे आवश्‍यक आहे व याच सेवेतून निविदा सादर 
करण्याच्या अंतिम तारखेपर्यंत किमान रु. १२ कोटींचे काम पूर्ण केल्याचा अनुभव. (अशा संस्थेचे 
पुरवठा AST व संस्थेने प्रमाणित केलेले अनुभवपत्र/ प्रमाणपत्र देणे आवश्‍यक). 

निविदेत नमूद राज्यातील शासकीय निवासी संस्था यांच्या करिता मालाचा पुरवठा करणेकामी 
लागणारे मनुष्यबळ (लोडींग - अनलोडींग इ. काम करण्यासाठी) देखील निविदादाराने 
पुरवायचे आहे. सबब, निविदा सादर करण्याच्या अंतिम तारखेपर्यंत मागील तीन वर्षांत पूर्ण 
केलेल्या एकाच वर्क ऑर्डरमध्ये शासकीय/ निमशासकीय आस्थापनेत महाराष्ट्रातील किमान 
२५० वेग-वेगळ्या ठिकाणी (multi-location) किमान ३०० मनुष्यबळ पुरवल्याचा अनुभव व याच 


पृष्ठ ३२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बालग-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


Go 


99 


१२ 


सेवेतून किमान रु. १० कोटींचे काम पूर्ण केल्याचा अनुभव. (sa संस्थेचे पुरवठा आदेश व 
संस्थेने प्रमाणित केलेले अनुभवपत्र/ प्रमाणपत्र देणे आवश्‍यक). 

मागील वर्षाचे नेटवर्थ (Net-worth) किमान रु. १० कोटी असणे आवश्‍यक, या संदर्भात सीए 
प्रमाणपत्र (having UDIN) सादर करणे आवश्यक. 

निविदाधारक कंपनी निविदा भरण्यासाठी प्राधिकृत केलेल्या संबंधित व्यक्‍तीच्या नावाचे 
मुखत्यार FA (Power of Attorney) आवश्यक. 

कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय, शासन अंगीकृत संस्था, सार्वजनिक क्षेत्र, (केंद्र/ राज्य) 
संस्थेने निविदाधारकास या पूर्वी कधीही अपात्र केले / काळ्या यादीत टाकले/ बंदी घातलेले 
किंवा करार संपुष्टात आणले असेल तर सदर निविदाधारकाची निविदा ग्राह्य धरली जाणार 
नाही तसेच निविदाधारकाने कोणत्याही शासकीय / निमशासकीय / शासन अंगीकृत संस्थेमध्ये 
अपात्र/ काळ्या यादीत/ बंदी (ineligible/ black listed/ debarred/ banned/ terminated) 
AUST १००/- रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर नोटराईज्ड प्रतिज्ञापत्र (सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टानुसारर सादर करणे बंधनकारक राहील. तसेच सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र खोटे 
निघाल्यास संबंधितावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल व सदर संस्थेस काळ्या यादीत 
टाकण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. 


उपरोक्त “१” ते “१२” मधील कागदपत्रे अनिवार्य असून त्यांची पुर्तता होत नसल्यास तांत्रिक लिफाफा 


अपूर्ण असल्याच्या कारणावरुन निविदा नाकारण्यात येईल व व्यापारी दराची किंमत लिफाफा 
उघडण्यात येणार नाही. 


पृष्ठ ३२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


परिशिष्ट-ड 


महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत येणाऱ्या राज्यातील शासकीय निवासी संस्था (बालगृहे, निरीक्षण 
गृहे, अनुरक्षण गृहे, महिला वसतिगृहे, भिक्षेकरी गृहे, इ.) यांच्या करिता अन्नधान्य, भाजीपाला व फळे 


पुरवठा करणेबाबत एजन्सीचे समावेशन करण्यासाठी निविदेच्या अटी व शर्ती: 


संकेतस्थळावर दर्शविलेल्याप्रमाणे निविदा सादर करण्यात याव्यात, निविदा नमुन्यासोबत 
असलेल्या अटी व शर्ती काळजीपूर्वक वाचून अनुसूची नुसार निविदा ऑनलाईन पध्दतीने सादर 
करावी. निविदा सादर केल्यानंतर निविदेच्या अटी व शर्ती मान्य आहेत असे समजण्यात येईल 
व त्यानंतर निविदेच्या अटी व शर्ती संदर्भात निविदाकाराचे कोणतेही निवेदन विचारात घेतले 
जाणार नाही. 

निविदाकार तांत्रिक निविदा पात्रतेचे निकष पूर्ण करीत असेल तरच निविदाकारांचा व्यापारी 
निविदा (लिफाफा क्र. २ उघडण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. 

निविदेत सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे निविदेत मागवलेल्या वस्तूंचे दराचा विचार करुन 
सरासरी तत्वानुसार आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात येईल. यासाठी स्थानिक कृषी उत्पन्न 
बाजार समिती, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, वर्तमान पत्रातील घाऊक बाजारभाव इत्यादीचा 
विचार करण्यात यावा. ज्या निविदांचे दर आधारभूत किमतीच्या समकक्ष आढळून येतील त्याच 
निविदा मुल्यांकनासाठी विचारात घेण्यात येतील व त्यातील ज्या निविदेचे दर कमीत कमी 
असतील त्या निविदेस एल-१ म्हणून मान्यता देण्यात येईल. निविदाकार निविदा 
मिळविण्याच्या उद्देशाने अनियमितता करुन आधारभूत किंमत व बाजारभावापेक्षा अत्यंत कमी 
किंवा जास्त दर भरण्यात आल्याचे आढळून आल्यास सदर निविदाकारास बाद करुन इतर 
पात्र निविदाकारास निविदा देकार देण्यात येईल. 

निविदाकाराने सर्व करासह वस्तूंचे दर प्रति किलो/प्रति नग/प्रति लिटर/प्रति पॉकेट/प्रति 
बॉटल नमूद करावेत. वस्तूंचे दर सर्व खर्चासह पॅकींगखर्च, हमाली, वाहतूक, जकात/ टोल/ 
GST व इतर अनुषंगिक खर्च व करासंह अनुषंगिक खर्च यासह संबधित संस्थे पर्यंत पोहच 
असावेत. एकदा दर नमूद केल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत ते वाढविता येणार नाही. 
खरेदीची वास्तविक किंमत व अंदाजित किंमत या मध्ये जास्त तफावत असू शकणार नाही. 
खरेदीची वास्तविक किमत व प्रत्यक्ष द्यावी लागणारी किंमत या मध्ये (-) २०% ते (4) १०% 
तफावत असल्यास ती मान्य करण्यास खरेदीदारास विचार करता येईल या बाबत खरेदीदार 
कार्यालयाचा निणर्य अंतिम राहिल. 

मागणी केलेल्या वस्तुंचा पुरवठा विहीत वेळेत न केल्यास त्या महिन्याच्या देयकाच्या ५ टक्के 
रक्‍कम देयकातुन कमी करण्यात येईल. मालाचा पुरवठा बंद केल्यास अनामत रक्‍कम जप्त 
करुन करार रद्द करण्यात येईल. 


पृष्ठ ३२ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


७ निविदेसंबंधी काही वाद निर्माण झाल्यास त्यासंबधी निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यस्तरीय 
प्रशासकीय विभाग निविदा समितीस राहिल, समिती मार्फत घेण्यात आलेला निर्णय हा अंतिम 
असेल, तसेच सदरचा निर्णय निविदाकारांना बंधनकारक असेल. 

८ सोयाबीन do, वनस्पती तुप व खोबरेल तेल हे FSSA यांचेकडील Food Safety and 
Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation २०११ अन्वये 
प्रमाणित केल्यानुसार असावे. सोयाबीन तेळ, वनस्पती तुप व खोबरेल तेल हे १ किलोच्या पॅक 
डब्या मधुन पुरवठा करावा. त्यांचे दर हे किलो मध्ये नमुद करावेत. या वस्तूंच्या किंमती मध्ये 
डब्याच्या किंमती समाविष्ठ असल्यामुळे रिकामे डबे परत मिळणार नाही. 

९ अन्न धान्य पुरवठा करताना निविदादारांनी धान्य पुरवठा करण्यापूर्वी गहू / तांदुळ यांचे नमुने व 
त्यांची (Variety) याबाबत स्पष्ट उल्लेख केला पाहिजे. अन्नधान्य पुरवठा प्रकरणामध्ये गहू व 
तांदूळ मोठया प्रमाणात लागत असल्याने त्याचा दर्जा मानवास खाण्यास योग्य असावे. 

qo चहाचा पुरवठा करतांना निविदेमध्ये जे दर दिले जातात त्यामध्ये कोणत्या प्रकारचा चहा आहे 
म्हणजेच चहा पावडर (डस्ट) स्वरुपाचा आहे की गोळी (Grainy) आहे तसेच तो कोणत्या TSA 
आहे हि बाब सुध्दा तपासणे जरुरीचे असल्याने ते तपासून घेण्यासाठी निविदाधारकाने त्यांचे 
नमुना सक्षम प्राधिकारी यांना दाखविले पाहिजेत. 

११ सदर निविदेसंबंधातील कोणताही न्यायाळयीन खटला संबंधित विभागाच्या न्यायालयाच्या 
कार्यक्षेत्रात चालविला जाईल. 

१२ भाजीपाला व फळे यांचे दर हंगामानुसार नमुद करावे लागेल. 

१३ निविदा प्रसिध्दी नंतरचे सर्व शुध्दीपत्रक हे फक्त Online प्रसिध्द करण्यात येतील. 

१४ गोदामापासून शासकीय निवासी संस्था (बालगृहे, निरीक्षण गृहे, अनुरक्षण गृहे, महिला 
वसतिगृहे, भिक्षेकरी गृहे) पर्यंत, त्यांच्या मागणीनुसार मालाचा पुरवठा व त्याची वाहतूक 
करण्याची संपूर्ण जबाबदारी निविदाधारकाची असेल. त्याचप्रमाणे इच्छित ठिकाणी आवश्‍यक 
माल वेळेवर पोहोचेल याची खात्री त्याने केळी पाहिजे. 

१५ मालाच्या वाहतुकीसाठी, पुरवठा केलेला माल GS करून तो पुरवठ्याच्या ठिकाणी अनलोड 
करण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्‍यकता असेल. सदर मनुष्यबळ पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून 
देण्याची संपूर्ण जबाबदारी निविदाधारकाची असेल. 

१६ सर्व संस्थांना चांगल्या प्रतीचा माळ पुरावावयाचा आहे. पुरविण्यात येणारा माल हा ISI/ 
Agmark/ FSSAI मानांकन प्राप्तच असावा, त्यानुसारच ई-निविदाकारास मालाचे दर नमूद 
करावे लागतील. अन्नधान्य, किराणा व भाजीपाला याचे दर प्रति किलो/ लिटर/ नग मध्ये 
असावे. 

१७ संबंधित निविदेची मुदत सुरु झाल्याच्या तारखेपासुन एक वर्षांच्या कालावधीसाठी राहील व 
शासन मान्यतेने एक वर्ष मुदतवाढ देता येईल. याशिवाय नवीन निविदा अस्तित्वात येण्यास 
काही अपरिहार्य कारणास्तव विलंब झाल्यास दरम्यानच्या काळामध्ये सदरच्या निविदाधारकास 
प्रस्थापित नियम व अटीनुसार मंजूर केलेल्या दराप्रमाणे वस्तूंचा पुरवठा चाळू ठेवणे बाबत 


पृष्ठ ३२ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


जरुर ते आदेश देण्यात येतील व त्यानुसार सदर मालाचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी 
कंत्राटदारावर राहील. त्यांचा जास्तीत जास्त कालावधी सहा महिने राहिल. या बाबतचे सर्व 
अधिकार मा. अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र शासन यांना 
राहतील. 


१८ शासनमान्यतेने पुरवठादारास मुदतवाढ दिल्यास मंजूर दरात ८ cab किंमत वाढ करून 


१९ 


२१ 


२२ 


२३ 


देण्यात येईल. 

मालाचा पुरवठा नियमितपणे मान्य केलेल्या दराप्रमाणे व प्रमाणात संस्था प्रमुखांच्या मागणी 
प्रमाणे संस्था अथवा त्यांनी ठरवुन दिलेल्या जबाबदार अधिका-याकडे संस्थेमध्ये करावा लागेल 
व त्यांची योग्य पोच घ्यावी लागेल. त्यापेक्षा कमी अगर जास्त माल निविदाधारकास पुरविता 
येणार नाही. 

माल पुरविण्याच्या वेळी मालाचे वर्णन, किमंत इत्यादीचे पुरवठा चलन (D.M.) लगेच संस्थेत 
देऊन संस्थेच्या अधिकृत व्यक्‍तीची पोच घ्यावी लागेल. तसेच निविदाधारकाने पुरविलेले 
मालाचे मागील महिन्याचे देयक पुढील महिन्याच्या ८ तारखेच्या आत संस्थाना सादर करावे 
लागेल. संस्था अधिक्षक/अधिक्षिका पुरवठयाचे देयक व चलन प्रमाणित करुन आयुक्‍त, महिला 
व बाल विकास यांचेकडे सादर करतील. आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास सदर देयके तपासून 
मान्यतेस्तत शासनास सादर करतील. झासनाच्या मान्यतेनतर आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास, हे शासकीय संस्थाचे प्रत्येक बाबीचे (उदा. आहार, साधर सामुग्री) देयक कोषागारात 
सादर करतील व कोषागारातुन देयक पारित झाल्यानंतर रक्‍कम CMP/ NEFT/ RTGS द्वारे 
संबंधीत पुरवठादारास अदा करतील. 

निविदाकारांना माल पुरविताना तो त्या निविदाकाराचाच आहे हे ओळखण्यासाठी आवश्‍यक 
त्या पॅकिंग व सीलचा उपयोग करावा लागेल. 

निविदाकार पुरवित असलेला माल भेसळयुक्त आहे असे Meare आल्यास व ते सिध्द 
झाल्यास संबंधीत निविदाकारावर भेसळ प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई 
करण्यात येईल. या नियमांच्या उल्लंघनाबद्दल जो दंड, शिक्षा निर्णय होईल त्यांची संपूर्ण 
जवाबदारी निविदाकाराची असले. पुरवठा केलेल्या माल खराब असल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आणि पुरवठा खंडीत केल्यास पुरवठाधारकास काळ्यायादीत समाविष्ट करणे किंवा 
निविदा रद्द करणे याचा निर्णय अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव, महिला व बाल विकास यांना 
राहील. सदर निर्णय निविदाधारकास पूर्णतः बंधनकारक असेल. 

मालाच्या गुणवत्तेबाबत शंका उपस्थित झाल्यास व आवश्‍यकता भासल्यास विभागीय उप 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग किंवा त्यांनी नेमणुक केलेल्या अधिका-यास 
पुरविलेल्या मालाचा नमुना घेवुन शासकीय किंवा शासन मान्यताप्राप्त (NABL) प्रयोगशाळेत 
तपासणीसाठी पाठविण्याचा अधिकार राहिल व सदर नमुने तपासणी फी देणे कंत्राटदारास 
बंधनकारक आहे. 


पृष्ठ ३२ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


२४ संबंधित संस्था प्रमुखाकडुन माल पुरवठयाची सुचना प्राप्त झाल्यास ८ दिवसाचे कालावधीत 
संस्थेला माल पुरवठा करणे बंधनकारक राहील. मालाचा पुरवठा केला नाही किंवा मागणी 
केलेला माल योग्य वेळी पुरविला नाही, तर तेवढा माल बाहेरुन स्थानिक बाजारातुन खरेदी 
केला जाईल. अशावेळी मंजूर निविदा दर आणि बाजार पेठेतील दर यातील अदा असलेली 
तफावतीची रक्कम कंत्राटदाराचे देयकातुन परस्पर वसुल केली जाईल. 

24 निविदाधारकास किंवा निविदेचा कोणताही भाग इतर कोणत्याही इसमाला, संस्थेला, फर्मला, 
कंपनीला किंवा खाजगी व्यक्‍तीला हस्तांतरीत करता येणार नाही. 

२६ ई-निविदा राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी समिती समोर उघडण्यात येईल. वस्तूंची 
प्रत/ दर्जा वस्तुचे दर व इतर संबधीत बाबी समितीच्या शिफारशीनुसार अंतिम राहतील व त्या 
ई-निविदाकारास बंधनकारक राहतील. 

२७ ज्या निविदाकाराचे न्यूनतम दर मंजूर होतील अशा निविदाकाराकडून नियमानुसार प्रत्यक्ष 
निविदा किमतीच्या 0.4% सुरक्षा अनामत रक्‍्कमठेव ३० दिवसात जमा करावी लागेल. तसेच 
रु.५००/- च्या स्टॅप पेपरवर करार करुन देणे बंधनकारक राहिल तसे न केल्यास व करारनामा 
करुन न दिल्यास किंवा असमर्थता दर्शविल्यास बयाणा (EMD) रक्‍कम जप्त करण्यात येईल. 
(शा.निर्णय दिनांक०१.१२.२०१६ च्या नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.४.६ नुसार). 

२८ निविदेच्या सर्वसाधारण अटी व शर्तीनुसार आवश्‍यक असलेली कागदपत्रे ई-निविदेसोबत 
जोडणे आवश्यक आहे, त्यानंतर सादर करण्यात येणारी कागदपत्रे कोणत्याही स्वरुपात 
स्विकारली जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी. 

२९ यादीतील सर्व साहित्याचे निविदा भरणे बंधनकारक आहे. अर्धवट भरलेली निविदा स्विकारली 
जाणार नाही. 

३० दरपत्रक (financial bid) हे निविदा प्रणाळीवरुन डाऊनलोड करुन त्यामध्ये दर व संस्था / 
फर्मचे नाव टाकून तेच अपलोड करण्यात यावे. 

३१ निविदा वैधता कालावधी तांत्रिक लिफाफा उघडल्यापासुन १२० दिवसापर्यंत ग्राह्य राहिल. 

३२ तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर पात्र ठरणा-या निविदा धारकांनी पुरवठा करण्याच्या नाशवंत 
नसलेल्या मालाचे नमुने, फक्‍त मान्यताप्राप्त (NABL) प्रयोगशाळेतून स्वखर्चाने तपासून घेवून 
अहवाल सादर करणे बंधनकारक असेल, तपासणी अहवाल सादर केल्यानंतरच व्यापारी 
लिफाफा उघडण्यात येईल. सदर तपासणीबाबत निविदाकारास पत्राद्वारे कळविण्यात येईल. 

३३ तांत्रिकदृष्ट्या पात्र निविदाधारकांना नमुना चाचणीसाठी वस्तू, विभागाकडून अधिसूचीत केल्या 
जातील. सर्व अधिसूचीत वस्तूंची नमुना चाचणी सरकारने मंजुर केलेल्या मान्यता प्राप्त 
प्रयोगशाळेतून करणे अनिवार्य आहे. सर्व अधिसूचित वस्तूंचा नमुना चाचणी अहवाल 
प्रयोगशाळेच्या “मंजूर” (Passed/ Approved) आल्यानंतरच सदर निविदाधारक आर्थिक 
बोळी उघडण्यासाठी पात्र ठरतील. एका जरी वस्तू/मालाची चाचणी नकारात्मक झाली तरी 
संपूर्ण बोली नाकारली जाईल. 


पृष्ठ ३२ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


३४ एकापेक्षा जास्त निविदाकारांमध्ये कामाची विभागणी करण्याचा अधिकार अ.मु.स./प्रधान 


सचिव/ सचिव, afer व बाल विकास विभाग यांना आहे. मात्र अज्ञा निविदाकारांना एल-१ 
च्या दरानेच पुरवठा करणे बंधनकारक राहील. याबाबत संबंधीत निविदाधारकाने सहमतीपत्र 
देणे आवश्‍यक आहे. 


३५ मुदतीत प्राप्त न झालेली किंवा अपूर्ण कागदपत्रे असलेली ई-निविदा ग्राहय धरली जाणार 


३६ 


३७ 


२८ 


३९ 


नाही. 

मालाचा पुरवठा करण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, मालाची वाहतूक, वस्तुसूची व्यवस्थापन, 
लोडींग, अनलोडींग, इ. निविदाधारकाने पुरवायचे आहे. मालाचा पुरवठा करण्यासाठी नियुक्‍त 
कर्मचा-यांसाठी किमान वेतन दर अधिनियम, १९४८ व इतर कामगार कायद्याच्या तरतूदींचे 
पालन करणे निविदाधारकास बंधनकारक राहील. मंजूर निविदाकाराने नियुक्‍त केलेल्या 
कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार मासिक वेतन ECS / RTGS ER त्यांच्या बँक खात्यात 
जमा करावे व वेतनचिठ्ठी देणे बंधनकारक राहिल. 

निविदाधारकास कामावर बालमजूर ठेवता येणार नाहीत. तसेच कामगार कोणतेही अंपगत्व 
FUSS, शारिरिक दृष्टया सक्षम असावेत. त्यांची वयोमर्यादा १८ ते ६० वर्षे दरम्यान असावी. 
निविदाधारकास कोणत्याही कारणास्तव मध्येच निविदा बंद करता येणार नाही. एकदा दर 
मंजूर झाल्यावर कोणत्याही कारणास्तव पुन्हा दर वाढवून मिळणार नाहीत. 

निविदाधारकाच्या देयकातून नियमाप्रमाणे सर्व प्रकारच्या कराची रक्‍कम कपात करण्यात 
येईल. 


सदर बाबी मान्य असल्याबाबत निविदाधारकाची संमती आहे. 


निविदाधारक व्यक्‍ती / संस्था / फर्म / गटाचे नांव 
पूर्ण पत्ता : 
दिनांक : 


स्थळ : 


प्राधिकृत प्रतिनिधी / मालक / पार्टनर यांची स्वाक्षरी : 
स्वाक्षरी करणाऱ्याचे संपूर्ण नांव : 
शिक्का : 


पृष्ठ ३२ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


परिशिष्ट इ 


महिला व बालविकास विभागांतर्गत येणाऱ्या राज्यातील शासकीस निवासी संस्था (बालगृहे, 


निरीक्षणगृहे, अनुरक्षण गृहे, महिला राज्यगृहे/संरक्षणगृहे , भिक्षेकरी गृहे, इ.) यांचा तपशील 


अ. । विभाग | जिल्हा | शासकीय संस्थेचा संस्थेचे नाव व पत्ता प्रवेशित मंजूर 
क्र प्रकार संख्या 
१ कोकण मुंबई विशेष बालगृह / | शासकोय मुलींचे विशेष Yo 
उपनगर निरीक्षणगृह | बालगृह/निरीक्षणगृह, देवनार, मुंबई. 
२ | कोकण | मुंबइ महिला वसतिगृह | शासकोय कस्तुरबा महिला १०० 
उपनगर वसतिगृह,फिमेल बेगर्स कंपाऊंड आर सी 
मार्ग जैन मंदिरा समोर चेंबूर, मुंबई-७१ 
3 | कोकण | मुंबई संरक्षणगृह/ । नवजीवन महिला वसतिगृह, फिमेल बेगर्स १०० 
उपनगर महिला वसतिगृह | कंपाऊंड आर. सी. मार्ग चेंबूर मुंबई-७१ 
8 । कोकण | मुंबई भिक्षेकरी स्विकार | शासकोय पुरुष भिक्षेकरी स्विकार ८५० 
उपनगर केंद्र केंद्र, चेंबूर, मुंबई 
५ । कोकण | मुंबई भिक्षेकरी स्विकार | शासकीय महिला भिक्षेकरी स्विकार केंद्र, ५५० 
उपनगर केंद्र चेंबूर, मुंबई 
६ | कोकण ठाणे बालगृह शासकीय अपंग मुलांचे बालगृह २५ 
(कनिष्ठ/वरिष्ठ), उल्हासनगर, जि. ठाणे. 
७ | कोकण ।ठाणे बालगृह शासकीय मुलांचे बालगृह (वरिष्ठ), ७५ 
उल्हासनगर, जि. ठाणे. 
८ । कोकण | ठाणे बालगृह शासकीय मुलांचे बालगृह (कनिष्ठ), कुर्ला ७५ 
कँप, उल्हासनगर, जि. ठाणे. 
९ | कोकण | ठाणे बालगृह शासकीय मुलांचे बालगृह (कनिष्ठ / ५० 
वरिष्ठ), शांतीभवन, उल्हासनगर, जि. 
ठाणे. 
qo | कोकण | ठाणे निरीक्षणगृह / | शासकीय मुलींचे निरीक्षणगृह / विशेषगृह, ५० 
विशेषगृह उल्हासनगर, जि. ठाणे. 
११ | कोकण ।ठाणे महिला वसतिगृह | शासकोय शांतीसदन महिला वसतिगृह, १०० 
शांतिभवन-५ उल्हासनगर, जि.ठाणे 
१२ | कोकण । ठाणे भिक्षेकरीगृह । शासकोय पुरुष भिक्षेकरी गृह, जांभुळ, ३०० 
ता.कल्याण, जि.ठाणे 
१३ | कोकण रायगड | महिला वसतिगृह | शासकीय कृपा महिला वसतिगृह, शिवाजी १०० 
नगर, दहिवली ता.कर्जत, जि. रायगड 
१४ | कोकण रायगड भिक्षेकरी गृह | arate पुरुष भिक्षेकरी गृह, पुईकोलाड, २१० 
ता.रोहा,जि.रायगड 
१५ | कोकण रत्नागिरी | महिला वसतिगृह | शासकीय प्रतिभा महिला १०० 
वसतिगृह,काकासाहेब रोड,घर नं.१३/१५ 
अभ्यंकर कंपाऊंड, रत्नागिरी, 
१६ | कोकण सिधुदुर्ग निरीक्षणगृह | शासकीय मुलांचे निरीक्षणगृह /बालगृह, २५ 
/बालगृह शासकीय क्रिडा वसतिगृह, कलेक्टर 
ऑफिस रोड, ता. कुडाळ, ओरोस, सिंधुदुर्ग 
१७ | कोकण सिधुदुर्ग | महिला वसतिगृह | शासकौय अंकुर महिला वसतिगृह, १०० 


सावंतवाडी, एस.टी.स्टँडच्या मागे, 


पृष्ठ ३२ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


अ. | विभाग | जिल्हा | शासकीय संस्थेचा संस्थेचे नाव व पत्ता प्रवेशित मंजूर 

क्र. प्रकार संख्या 
ता.सावंतवाडी, सिंधुदूर्ग 

१८ पुणे पुणे बालगृह शासकीय मुलींचे बालगृह (कनिष्ठ/ ५० 
वरीष्ठ), शिरूर, जि. पुणे 

१९ | पुणे पुणे विशेषगृह/निरीक्षण | पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्योग केंद्र, १०० 

गृह/ सुरक्षित जागा | येरवडा,पुणे ६ 
२० | पुणे पुणे बालगृह/ विशेषगृह | शासकीय मुलींचे विशेष ५० 
/ निरीक्षणगृह | बालगृह/निरीक्षणगृह, डायमंड वॉच कंपनी 
चौक, मुंढवा, पुणे ३६. 

२१ | पुणे पुणे अनुरक्षणगृह । शासकीय मुलांचे अनुरक्षणगृह, जेल रोड, १०० 
कॉमर्स झोनच्या पाठीमागे, येरवडा, पुणे ६. 

२२ | पुणे पुणे महिला वसतिगृह | शासकीय माझे घर महिला वसतिगृह, १०० 
मुंढवा, डायमंड डायमंड वॉच कंपनी चौक, 
मुंढवा,पुणे -३६. 

२३ ।पुणे पुणे महिला वसतिगृह | शासकोय महिला स्विकार केद्र प्रेरणा १०० 
महिला वसतिगृह, होमगार्ड ऑफीस जवळ 
तांदूळवाडी, ता.बारामती जि. पुणे 

२४ | पुणे पुणे भिक्षेकरी स्विकार | शासकौय पुरूष / महिला भिक्षेकरी ११५ 

केंद्र स्विकार केंद्र, फुलेनगर, येरवडा, पुणे 

२५ | पुणे सातारा | महिला वसतिगृह | शासकोय aren fee महिला वसतिगृह, १०० 
ता.कराड जि.सातारा 

२६ | पुणे सातारा | भिक्षेकरी स्विकार | शासकीय पुरुष भिक्षेकरी स्विकार i केंद्र, २०० 

केंद्र जरंडेश्वर नाका, सातारा 

२७ | पुणे सांगली बालगृह शासकौय मुलींचे बालगृह (कनिष्ठ), Yo 
कोळसे पाटील वाडा, तानाजी चौक, 
मंगळवार पेठ, जि. सांगली 

२८ | पुणे सोलापूर बालगृह शासकीय मुलांचे बालगृह (कनिष्ठ), जनता ५० 
बँकेशोजारी, विजापूर रोड, सोलापूर 

२९ | पुणे सोलापूर बालगृह शासकीय मुलांचे बालगृह (वरिष्ठ), Yo 
माळशिरस, ता.माळशिरस, जि. सोलापूर 

३० | पुणे सोलापूर महिला वसतिगृह | meal रेणुकामाता महिला वसतिगृह, १०० 
बापूजी नगर, २९२ सिव्हिळ हॉस्पिटल 
मागे, सोलापूर 

३१ | पुणे सोलापूर भिक्षेकरी स्विकार | शासकीय पुरुष भिक्षेकरी स्विकार केद्र, १०० 

केंद्र माळशिरस, जि.सोलापूर 

३२ ।पुणे सोलापूर भिक्षेकरी गृह | झासकोय पुरुष भिक्षेकरी गृह, केडगाव, ३०० 
ता.करमाळा, जि.सोलापूर 

३३ | पुणे कोल्हापूर अनुरक्षणगृह । झासकोय पुरुष राज्यगृह, २२७७, ई वॉड, १०० 
मेन रोड, बँक ऑफ इंडियाजवळ, कसबा 
बावडा, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर 

३४ | पुणे कोल्हापूर | महिला वसतिगृह | शासकीय तेजस्विनी महिला वसतिगृह, १०० 


८५७ wet बिल्डिंग अजिंक्य रणदिवे 


पृष्ठ ३२ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


अ. | विभाग | जिल्हा | शासकीय संस्थेचा संस्थेचे नाव व पत्ता प्रवेशित मंजूर 

क्र प्रकार संख्या 
कॉलनी, कसबा बावडा कोल्हापूर - 

४१६००३ 

३५ | नाशिक | नाशिक अनुरक्षणगृह । शासकौय मुलींचे अनुरक्षणगृह, नाशिक १०० 
क्लबसमोर, नाशिक-पुणे रोड, नाशिक 

३६ | नाशिक | नाशिक महिला वसतिगृह | शासकोय वात्सल्य महिला वसतिगृह, १०० 
गंगापूर रोड, विठठल पार्कजवळ, नाशिक 

३७ | नाशिक धुळे महिला वसतिगृह | शासकौय ममता महिला वसतिगृह, २८ १०० 
जयहिंद कॉलनी जयहिंद शाळेसमोर 
देवपूर धुळे 

३८ | नाशिक जळगाव बालगृह शासकीय मुलांचे बालगृह (वरिष्ठ), वाक, Yo 
ता.भडगाव, जि. जळगाव. 

३९ | नाशिक जळगाव | महिला वसतिगृह | शासकीय आशादिप महिला १०० 
वसतिगृह,प्लॉट नं.६, विजय 
कॉलनी,शिवकृपा बिल्डींग अशोक बेकरी 
समोर, जळगांव 

vo | नाशिक | अहमदनगर बालगृह शासकीय मुलींचे बालगृह (कनिष्ठ), जुनी २५ 
कोर्ट इमारत, स्टेशन रोड, राहुरी, 
जि.अहमदनगर 

४१ । नाशिक | अहमदनगर | भिक्षेकरी स्विकार | शासकोय पुरुष भिक्षेकरी स्विकार केंद्र, ५८० 

केंद्र विसापूर, ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर 

४२ | नाशिक । अहमदनगर | भिक्षेकरी गृह | शासकीय पुरुष भिक्षेकरी गृह, चिभळे, २०० 
ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर 

83 | नाशिक । अहमदनगर | भिक्षेकरी गृह | शासकीय पुरुष भिक्षेकरी गृह, पिंपळगाव ३५० 
पिसा, ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर 

४४ । नाशिक । अहमदनगर | भिक्षेकरी गृह. । शासकीय पुरुष भिक्षेकरी गह, ३०० 
घायपातवाडी, ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर 

sy | अमरावती | अमरावती बालगृह शासकीय मुलांचे बालगृह (कनिष्ठ), Yo 
अमरावती. 

४६ | अमरावती | अमरावती निरीक्षणगृह | शासकोय मुलांचे निरीक्षणगृह /बालगृह, २५ 

“बालगृह रूक्मिणीनगर, विजय कॉलनी, अमरावती. 
४७ | अमरावती | अमरावती निरीक्षणगृह | शासकोय मुलींचे निरीक्षणगृह /विशेषगृह, २५ 
“बालगृह देसाई ळे आऊट, Wear कॉलनी, 
अमरावती. 

४८ | अमरावती | अमरावती अनुरक्षणगृह । शासकीय मुलांचे अनुरक्षणगृह, दत्तात्रय १०० 
कोल्हटकर सदन, राजा पेठ, अमरावती. 

४९ | अमरावती । अकोला निरीक्षणगृह | शासकोय मुलांचे निरीक्षणगृह /बालगृह, Yo 

/बालगृह माधवनगर, अकोला. 

yo | अमरावती | अकोला | महिला वसतिगृह | शासकीय जागृति महिला वसतिगृह, प्रसाद १०० 
आदर्श कॉलनी, घ.नं.२३,ब्लॉक नं.२१३, 
अकोला 

५१ | अमरावती | यवतमाळ निरीक्षणगृह | शासकीय मुलांचे निरीक्षणगृह /विशेषगृह, २५ 


पृष्ठ ३२ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


अ. | विभाग | जिल्हा | शासकीय संस्थेचा संस्थेचे नाव व पत्ता प्रवेशित मंजूर 
क्र. प्रकार संख्या 
/बालगृह सिध्देश्वर भवन, चापमवाडी, अवधूतवाडी 
पोलिस स्टेशनच्या मागे, यवतमाळ. 
५२ | अमरावती | बुलढाणा निरीक्षणगृह | शासकीय मुलांचे निरीक्षणगृह /विशेषगृह, २५ 
/बालगृह चिखली रोड, हाजीमलंग दर्ग्याच्या मागे, 
शरद कला महाविद्यालयाच्या जागेत, 
बुलढाणा 
५३ | अमरावती | बुलढाणा निरीक्षणगृह | शासकीय मुलींचे निरीक्षणगृह /विशेषगृह, Yo 
/बालगृह चांडक ळे आऊट, चिखली रोड, बुलढाणा 
५४ | नागपूर | नागपूर बालगृह शासकौय मुलांचे बालगृह (कनिष्ठ), Yo 
नागपूर 
५५ । नागपूर । नागपूर बालगृह शासकीय मुलींचे बालगृह (कनिष्ठ/ ७५ 
वरीष्ठ), नागपूर 
५६ । नागपूर । नागपूर निरीक्षणगृह | शासकीय मुलांचे निरीक्षणगृह /बालगृह, Yo 
/बालगृह पाटणकर चौक, ग्रामीण पोलिस 
मुख्यालयाच्या मागे, इंदोरा, नागपूर. 
yo | नागपूर | नागपूर अनुरक्षणगृह । शासकीय मुलांचे अनुरक्षणगृह, नागपूर १०० 
५८ | नागपूर । नागपूर महिला वसतिगृह | शासकोय प्रियदर्शनी महिला वसतिगृह, १०० 
हायकोर्टा जवळ, नागपूर 
५९ । नागपूर । नागपूर महिला वसतिगृह | शासकीय सरस्वती महिला १०० 
वसतिगृह,काटोल रोड, जि.प. शाळेजवळ, 
नागपूर 
go | नागपूर | नागपूर संरक्षणगृह करुणा महिला वसतिगृह, काटोल रोड, १०० 
नागपूर 
६१ । नागपूर | नागपूर भिक्षेकरी स्विकार | arta पुरुष भिक्षेकरी स्विकार केद्र, ७५ 
केंद्र नागपूर 
६२ | नागपूर | नागपूर भिक्षेकरी स्विकार | शासकीय महिला भिक्षेकरी स्विकार केंद्र, १०० 
केंद्र नागपूर 
६३ | नागपूर चंद्रपूर निरीक्षणगृह | शासकोय मुलांचे निरीक्षणगृह /बालगृह, २५ 
/बालगृह राजेश्वर अह्लूरवार, सी-१८, शास्त्रीनगर, 
मूल रोड, चंद्रपूर 
६४ | नागपूर चंद्रपूर निरीक्षणगृह | शासकोय मुलींचे निरीक्षणगृह /बालगृह, २५ 
/बालगृह श्री. उमाकांत मामीडवार यांची इमारत, 
गणेश रोड, THA रोड, चंद्रपूर 
६५ । नागपूर | गडचिरोली निरीक्षणगृह | शासकीय मुलांचे निरीक्षणगृह /बालगृह, २५ 
/बालगृह पंचवटीनगर,  बी.एस.बरय्या यांची 
इमारत,आय.टी.आय.चौक, प्रतिभा 
SMA मागे, शासकीय ग्रंथलयाजवळ, 
गडचिरोली. 
६६ | नागपूर वर्धा बालगृह शासकीय मुलांचे बालगृह (कनिष्ठ/ २५ 
वरीष्ठ), वर्धा 
६७ | नागपूर वर्धा निरीक्षणगृह | शासकीय मुलांचे निरीक्षणगृह / बालगृह, 4o 


पृष्ठ 32 पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


अ. | विभाग | जिल्हा | शासकीय संस्थेचा संस्थेचे नाव व पत्ता प्रवेशित मंजूर 
क्र प्रकार संख्या 
/बालगृह बेद वे ले आऊट, रामायण बिल्डिंग, डॉ. 
इवलेकर हॉस्पिटलजवळ, गोपुरी रोड, 
वर्धा. 
६८ | छत्रपती | छत्रपती बालगृह शासकीय मुलींचे बालगृह (कनिष्ठ/ १०० 
संभाजी संभाजी वरीष्ठ), पैठण, जि. छत्रपती संभाजीनगर 
नगर नगर 
६९ | छत्रपती । छत्रपती अनुरक्षणगृह । शासकीय मुलांचे अनुरक्षणगृह, १०० 
संभाजी |। संभाजी छत्रपती संभाजीनगर 
नगर नगर 
७० | छत्रपती | छत्रपती महिला वसतिगृह | शासकौय महिला राज्यगृह , सावित्रीबाई १०० 
संभाजी । संभाजी महिला वसतिगृह नुतन कॉलनी, छत्रपती 
नगर नगर संभाजीनगर 
७१ | छत्रपती जालना बालगृह शासकीय मुलांचे बालगृह (वरीष्ठ), सहकार 4o 
संभाजी बँक कॉलनी, ता. जि. जालना. 
नगर 
७२ | छत्रपती = | जालना निरीक्षणगृह | शासकोय मुलांचे निरीक्षणगृह /बालगृह, Yo 
संभाजी “बालगृह आदर्शनगर, जुना तहसीलजवळ, जालना. 
नगर 
७३ | छत्रपती | जालना महिला वसतिगृह | शासकीय शांतिकुंज शासकोय महिला १०० 
संभाजी राज्यगृह, जालना 
नगर 
७४ | छत्रपती परभणी बालगृह शासकोय मुलांचे बालगृह (कनिष्ठ), २५ 
संभाजी कल्याणनगर, हनुमान मंदिरामागे, 
नगर शिवरामनगर, परभणी. 
७५ | छत्रपती बीड निरीक्षणगृह | शासकोय मुलांचे निरीक्षणगृह /बालगृह, ५० 
संभाजी “बालगृह आदर्शनगर, पंचायत समिती, नगर रोड, 
नगर बीड 
७६ | छत्रपती नांदेड । महिला वसतिगृह / | शासकीय माता अनुसूया महिला वसतिगृह १०० 
संभाजी राज्यगृह / राज्यगृह , शिवाजीनगर, नांदेड 
नगर 
७७ | छत्रपती लातूर बालगृह शासकीय मुलांचे बालगृह (कनिष्ठ), लातूर. ५० 
संभाजी 
नगर 
७८ | छत्रपती लातूर बालगृह शासकोय मुलींचे बालगृह (कनिष्ठ / ५० 
संभाजी वरीष्ठ), मुरूड, जि. लातूर 
नगर 
७९ | छत्रपती age | महिला वसतिगृह | शासकीय विद्या महिला वसतिगृह, चामे १०० 
संभाजी बिल्डिंग पंचायत समिती शेजारी , लातुर 
नगर 
एकूण ८६६५ 


पृष्ठ ३२ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


परिशिष्ट-फ 
प्रमाणपत्र 
(निविदाकाराच्या लेटरहेड वर) 


महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत येणाऱ्या राज्यातील शासकीय निवासी संस्था (बालगृहे, 
निरीक्षण गृहे, अनुरक्षण गृहे, महिला वसतिगृहे, भिक्षेकरी गृहे, इ.) यांच्या करिता अन्नधान्य, भाजीपाला 
व फळे पुरवठा करणेबाबत एजन्सीचे समावेशन करण्यासाठी प्रमाणित करण्यात येते की, मी / आम्ही -- 
तनय पडण a ee eee यांनी महिला व बाळ विकास विभागाअंतर्गत येणाऱ्या राज्यातील 
शासकीय निवासी संस्था (बालगृहे, निरीक्षण गृहे, अनुरक्षण गृहे, महिला वसतिगृहे, भिक्षेकरी गृहे) यांच्या 
करिता अन्नधान्य, भाजीपाला व फळे पुरवठा करणेबाबत एजन्सीचे समावेशन करण्यासाठी निविदा 
भरलेली असून त्यामध्ये नमूद शासकीय संस्थांना निविदेमध्ये दिलेल्या अटी व शर्तीनुसार व शासन 
निर्णयानुसार जीवनउपयोगी, नित्यपयोगी व इतर वस्तूंचा पुरवठा वेळेवर देण्यास मी / आम्ही बांधील 
असून यासाठी माझ्याकडे / आमच्याकडे आवश्‍यक ते मनुष्यबळ, साधन सामुग्री आणि आवश्यक ते 
भांडवल उपलब्ध आहे. करिता हे प्रमाणपत्र लिहून देत आहे. 


ठिकाण : 
दिनांक : 
निविदाधारकाची सही 


नाव व पत्ता 
शिक्का : 


पृष्ठ ३२ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


परिशिष्ट-ज 
प्रतिज्ञापत्र 
(₹१००/- रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर नोटराईज्ड करणे आवश्‍यक) 


संदर्भ - महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत येणाऱ्या राज्यातील शासकीय निवासी संस्था (बालगृहे, 
निरीक्षण गृहे, अनुरक्षण गृहे, महिला वसतिगृहे, भिक्षेकरी गृहे, इ.) यांच्या करिता अन्नधान्य, भाजीपाला 

व फळे पुरवठा करणेबाबत करण्यासाठी एजन्सीचे समावेशन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या 
वेबसाईटवर प्रसिध्द झालेल्या ई-निविदा नोटीस क्र. 


मी, श्री. ____________ राहणार _________ Be pt te oe चा 
अधिकृत प्रतिनिधी असून, प्रतिज्ञापत्राद्वारे घोषित करतो की: 

१. महाराष्ट्र शासनाच्या संगणक संकेतस्थळावर प्रसिध्द झालेल्या वरील ई-निविदा नोटीस मधील 
सर्व अटी व शर्ती वाचल्या असून त्या मला/ आम्हांला मान्य आहेत. 

२. भारतातील कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय, शासन अंगीकृत संस्था, सार्वजनिक क्षेत्र, 
(केंद्र/ राज्य) संस्थेने आम्हाला/ आमच्या संस्थेला यापूर्वी कोणत्याही कारणास्तव (॥16॥9016/ 
black listed/ debarred/ banned or terminated) अपात्र/ काळ्या यादीत टाकले/ बंदी 
घातलेले किंवा करार संपुष्टात आणले नाही; तसेच अऱ्या कोणत्याही संस्थेकडून कोणताही 
नकारात्मक आदेश नाही व तसे असल्यास अशा सर्व घटना किंवा कामे, कागदोपत्री 
पुराव्यासह, निविदा सादर करतेवेळी घोषित करण्याचे आम्ही वचन देतो. 

3. आम्ही याद्वारे मान्य करतो की कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय, शासन अंगीकृत संस्था, 
सार्वजनिक क्षेत्र, (केंद्र/ राज्य) संस्थेने आम्हाळा/ आमच्या संस्थेला यापूर्वी कोणत्याही 
कारणास्तव कधीही अपात्र केले / काळ्या यादीत टाकले/ बंदी घातळेले किंवा करार संपुष्टात 
आणले असेल तर आमची निविदा ग्राह्य धरली जाणार नाही. 

वरील नमूद माहिती ही खरी असून, जर असे आढळून आले की आमच्याद्वारे प्रदान Horst कोणतीही 
माहिती चुकीची/ खोटी/ विचलित/ तथ्यांपासून लपवून ठेवली असल्याचे आढळून आल्यास, आमच्या 
संस्थेला काळ्या यादीत टाकण्यासह आमची निविदा नाकारली जाईल तसेच आमची बयाणा रक्‍कम 
जप्त केली जाईल याची मला/आम्हाला पूर्ण कल्पना असून त्याबाबत मळा/आम्हाला हरकत नाही. 


निविदा धारकाची सही 


नाव/ शिक्‍्का- 
पत्ता- 


पृष्ठ ३२ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


परिशिष्ट-ह 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 


महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत येणाऱ्या राज्यातील शासकीय निवासी संस्था (बालगृहे, निरीक्षण 
गृहे, अनुरक्षण गृहे, महिला वसतिगृहे, भिक्षेकरी गृहे, इ.) यांच्या करिता अन्नधान्य, भाजीपाला व फळे 
पुरवठा करणेबाबत एजन्सीचे समावेशन करण्यासाठी ई-निविदा सूचना क्रुं. ---------------------- 
दरपत्रक 
(स्वतंत्रपणे Price bid मध्ये भरावी, तांत्रिक निविदेमध्ये भरु नये) 


१. निविदेतील दर भरतांना निविदा अटी व शरर्तीमधील बाबींचा विचार करुन दर नमूद करण्यात 
यावेत. 

२. नव्याने लागू करण्यात आलेला वस्तू आणि सेवा कर (GST) यासह वस्तूचे दर सादर करावे. 

3. वस्तूंचे दर प्रति किलो/प्रति नग/प्रति लिटर/प्रति पॉकेट/प्रति बॉटल सर्व खर्चसह (पॅकींग खर्च, 
हमाली, वाहतूक, जकात/टोल/ GST व इतर अनुषंगिक खर्च) व करासह नमूद करावेत. 


अ. अन्नधान्य, भाजीपाला व फळे 


क्र. | वस्तूचा तपशिल प्रकार/ ब्रँड परिमाण (किलो/ लिटर/ | दर रूपये 
नग/ डझन इ.) 

[eae गहू (दळणासह) उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
२. | ज्वारी (दळणासह) उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
३. । बाजरी (दळणासह) उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
४. | तांदुळ उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
५. | तुरडाळ उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
६. | मुगडाळ उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
उडीदडाळ उच्च प्रतीचा प्रति किलो 

. | हरभराडाळ उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
९. । मसुरडाळ उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
| 90. | ०. | साखर उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
| 99. | गुळ उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
१२. | शोंगदाणे उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
१३. | साबुदाणे उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
१४. | मटकी उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
१५. | चवळी उच्च प्रतीचा प्रति किळो 
१६. | तीळ उच्च प्रतीचा प्रति किळो 
१७. | पातळ पोहे उच्च प्रतीचा प्रति किलो 


पृष्ठ ३२ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालग-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


क्र. । वस्तूचा तपशिल प्रकार/ ब्रँड परिमाण (किलो/ लिटर/ | दर रूपये 
नग/ डझन इ.) 
१८. | मसूर उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
१९. | मूग उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
२०. | हरभरा/ चणा उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
२१. | काबुली चणा उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
२२. | हिरवा वाटाणा उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
२३. | पिवळा वाटाणा उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
२४. | पोहे जाड उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
२५. | रवा उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
२६. | खोबरेल तेल उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
२७. | खाद्यतेल छोंगदाणा, उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
सोयाबीन, सूर्यफूल) 
२८. | वनस्पती तूप उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
२९. | चहा पावडर (ब्रँडेड) उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
३०. | मीठ (आयोडीन युक्‍त) उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
३१. | सैधव मीठ उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
३२. | सोयाबीन वडी उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
३३. | मुरमुरा उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
३४. | राजगिरालाडू उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
३५. | मोहरी उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
३६. | गरम मसाला उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
३७. | खोबरे उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
३८. | जिरे उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
३९. | हळद पावडर उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
vo, | मिरची पावडर उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
४१. | काळे मिरे उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
४२. | लवंग उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
४३. | दालचिनी उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
४४. | धने पावडर उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
४५. | वेलची (मोठी) उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
४६. कलमी उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
४७. विलायची उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
४८. | हिंग पावडर उच्च प्रतीचा प्रति किलो 
४९. | लाकूड फोडलेला उच्च प्रतीचा प्रति किलो 


पृष्ठ ३२ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


ब. फळं, भाजीपाला, दुग्धजन्य पदार्थ, मांसाहारी पदार्थ इ. 


क्र. । वस्तूचा तपशिल प्रकार/ IS परिमाण (किलो/ लिटर/ | दर रूपये 
नग/ डझन इ.) 

| Ae . | गाजर चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
२. | फुलकोबी चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
३. । पत्ताकोबी चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
४. । कारली चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
५. तोडली चांगल्या प्रतीचे प्रति किळो 
६. | ढेमसे चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
७. । हिरवी मिरची चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
८. | दोडके चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
९. मुळा चांगल्या प्रतीचे प्रति जुडी 

| do. | मेथी भाजी चांगल्या प्रतीचे प्रति जुडी 

।_११. | चवळी भाजी चांगल्या प्रतीचे प्रति जुडी 

१२. | पालक भाजी चांगल्या प्रतीचे प्रति जुडी 

१३. | ]ोपू भाजी चांगल्या प्रतीचे प्रति जुडी 

१४. | घोळ भाजी चांगल्या प्रतीचे प्रति जुडी 

१५. | कांदा पात चांगल्या प्रतीचे प्रति जुडी 

१६. | कोथिंबीर चांगल्या प्रतीचे प्रति जुडी 

१७. | रताळे चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
१८. | सुरण चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
१९. | गवार चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
२०. | चवळी ]ोंगा चांगल्या प्रतीचे प्रति किळो 
२१. | वाल शोंगा चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
22. | वाटाणा arm चांगल्या प्रतीचे प्रति किळो 
२३. | भुईमूंग शेंगा चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
२४. | भेंडी चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
२५. | वांगी चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
२६. | दुधी भोपळा चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
२७. | पडवळ चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
२८. | भोपळा चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
२९. | कैरी चांगल्या प्रतीचे प्रति किळो 
३०. | काकडी चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
३१. | टोमॅटो चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
३२. | लसूण चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
३३. | अद्रक चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
३४. | कांदा चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
३५. | बटाटा चांगल्या प्रतीचे प्रति किळो 


पृष्ठ ३२ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालग-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


क्र. । वस्तूचा तपशिल प्रकार/ ब्रँड परिमाण (किलो/ लिटर/ | दर रूपये 
नग/ डझन इ.) 
३६. | फणस चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
३७. | लिबू चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
३८. | शिमला मिरची चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
३९. | फरसबी शोंगा चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
फळे नाशवंत वस्तू 
४०. | मोसंबी चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
४१. | चिकू चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
४२. संत्री चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
४३. | सफरचंद चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
४४. | केळी चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
४५. | पेरू चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
४६. | टरबूज चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
४७. | खरबूज चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
४८. | आंबे चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
४९. | पपई चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
५०. द्राक्षे चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
५१. | डाळिंब चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
५२. | अननस चांगल्या प्रतीचे प्रति किळो 
५३. | जांभूळ चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
५४.  अलुबुखारा चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
५५. | लिची चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
५६. | बोर चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
दुग्धजन्य पदार्थ (नाशवंत वस्तू) 
५७. | दूध (गाईचे) चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
५८. | दही चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
५९. | ताक चांगल्या प्रतीचे प्रति किळो 
६०. | पनीर चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
६१. | ब्रेड चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
६२. | बिस्कीट चांगल्या प्रतीचे प्रति किळो 
६३. | पापड चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
६४. | लोणचे चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
मांसाहारी पदार्थ (नाशवंत वस्तू) 
६५. | बकर्‍याचे मटण (हाडासहित) । चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
६६. | बोकडाचे मटण (हाडासहित) । चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
६७. | चिकन (बॉयलर) चांगल्या प्रतीचे प्रति किलो 
६८. | अंडी चांगल्या प्रतीचे प्रति नग 


पृष्ठ ३२ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


क. प्रसाधन वस्तु, साधनसामुग्री, स्टेशनरी व रेडीमेड कपडे इ. 


क्र. साहित्याचे नाव प्रकारब्रँड / परिमाण दर 
रूपये 
| . __। आंघोळीचा साबण चांगले प्रतीचे १०० ग्रॅम 
२. | कपडे धुण्याचा साबण चांगले प्रतीचे १०० ग्रॅम 
३. | भांडी घासण्याचा साबण चांगले प्रतीचे १०० ग्रॅम 
४. | तारेची घासणी चांगले प्रतीचे प्रति नग 
५. | प्लास्टिक घासणी चांगले प्रतीचे प्रति नग 
६. | खोबरेल तेल चांगले प्रतीचे १ किलो 
७. | वाशिगपावडर चांगले प्रतीचे १०० ग्रम 
८. | टूथब्रश चांगले प्रतीचे प्रति नग 
९. | दंतमंजन/ टूथपेस्ट चांगले प्रतीचे १०० ग्रॅम 
।१०. | टेबल ग्लास चांगले प्रतीचे प्रति चौरस फुट 
।११. | चप्पल/ बूट चांगले प्रतीचे प्रति जोड 
१२. । सिदी झाडू चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१३. । केरसुणी चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१४. । सॅनिटरी नॅपकिन्स चांगले प्रतीचे प्रति पॅकेट ८ नग 
१५. । कंगवा चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१६. | फणी चांगले प्रतीचे प्रति नग 
qo. | बो/ क्लिप चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१८. | रिबीन (पांढरी /काळी) चांगळे प्रतीचे प्रति नग 
१९. | लाईसील चांगले प्रतीचे प्रति नग (५०॥॥ 
२०. | वॅसलिन चांगले प्रतीचे प्रति नग (५० ग्रॅम) 
२१. | बाडी ळोडान चांगले प्रतीचे प्रति नग (५०॥॥ 
२२. । फेस पावडर चांगले प्रतीचे प्रति नग (५० ग्रॅम) 
२३. | शाम्पू चांगले प्रतीचे प्रति पाऊच (१०॥॥ 
२४. | डांबरगोळ्या चांगले प्रतीचे प्रति पकेट २० नग 
२५. | मेणबत्ती चांगले प्रतीचे प्रति पॅकेट मोठे ५ नग 
2g. | एसिड चांगले प्रतीचे प्रति लिटर 
२७. । फिनाईल (काळे) चांगले प्रतीचे प्रतिलिटर 
२८. | ब्लिचिंग पावडर चांगले प्रतीचे प्रति किलो 
२९. | खराटा चांगले प्रतीचे प्रति नग 
३०. | वेस्टबास्केट (मोठे/ मध्यम/ | चांगले प्रतीचे प्रति नग 
लहान) 
३१. | सफाई वायपर (मोठा) चांगले प्रतीचे प्रति नग 
३२. | लांब दांडा असलेला झाडू चांगले प्रतीचे प्रति नग 
३३. | लांब झाडू चांगले प्रतीचे प्रति नग 
३४. | पाठ्यपुस्तक वर्ग ९ ते १२ चांगले प्रतीचे प्रति नग 


पृष्ठ ३२ पैकी 


शासन निर्णय क्रमांकः बालग-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


क्र. | साहित्याचे नाव TORS / परिमाण दर 
रूपये 
३५. । रजिस्टर १०० पेजेस चांगले प्रतीचे प्रति डझन 
३६. । रजिस्टर २०० पेजेस चांगले प्रतीचे प्रति डझन 
३७. । रजिस्टर ३०० पेजेस चांगले प्रतीचे प्रति डझन 
३८. । ए४ पेपर चांगले प्रतीचे प्रति रिम 
३९. | लीगल पेपर चांगले प्रतीचे प्रति रिम 
४०. । नोटबुक १०० पेज चांगले प्रतीचे प्रति डझन 
४१. | नोटबुक २०० पेज चांगले प्रतीचे प्रति डझन 
४२. | टाचणी चांगले प्रतीचे प्रति बॉक्स 
४३. | स्टेपलर चांगले प्रतीचे प्रति नग 
४४. | स्टेपलर पिन चांगले प्रतीचे प्रति STA 
४५. | बॉक्स फाईल चांगले प्रतीचे प्रति नग 
४६. | साधी फाईल चांगले प्रतीचे प्रति नग 
४७. | बॉलपेन चांगले प्रतीचे प्रति नग 
४८. | स्केचपेन / part चांगले प्रतीचे प्रति नग 
४९. । वाटर कलर चांगले प्रतीचे प्रति बॉक्स (१० नग) 
५०. | चित्रकला वही पेजेस चांगले प्रतीचे प्रति डझन (ए ४ साईज) 
५१. | भूगोल वही पेजेस चांगले प्रतीचे प्रति डझन (ए ४ साईज) 
५२. | आलेख वही २० पेजेस चांगले प्रतीचे प्रति डझन 
५३. | पेन्सिल चांगले प्रतीचे प्रति बॉक्स (१० नग) 
५४. | रबर चांगले प्रतीचे प्रति बॉक्स (१० नग) 
५५. | इंक/ इंकपड चांगले प्रतीचे प्रति नग 
ug. | रायटिंगपड चांगले प्रतीचे प्रति नग 
५७. | पेपरवेट चांगले प्रतीचे प्रति नग 
५८. | खडू (पांढरे/ कलर) चांगले प्रतीचे प्रति नग 
५९. | कंपास बॉक्स चांगले प्रतीचे प्रति नग 
go. | सेचुरी पेपर चांगले प्रतीचे प्रति बंडल 
६१. | गम बॉटल चांगले प्रतीचे प्रति नग 
६२. | that क्विक चांगले प्रतीचे प्रति नग 
६३. | शार्पनर चांगले प्रतीचे प्रति बॉक्स 
६४. | लेस फाईल चांगले प्रतीचे प्रति नग 
६५. | क्लिप फाईल चांगले प्रतीचे प्रति नग 
६६. । रिफील चांगले प्रतीचे प्रति बॉक्स १० नग 
६७. | स्केल (मोठी /लहान) चांगले प्रतीचे प्रति नग 
६८. | प्लास्टिक टोचा चांगले प्रतीचे प्रति नग 
६९. | लाकडी टोचा चांगले प्रतीचे प्रति नग 
७०. | हजेरी पट oo पेजेस चांगले प्रतीचे प्रति नग 


पृष्ठ ३२ पैकी २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


क्र. | साहित्याचे नाव TERS / परिमाण दर 
रूपये 
७१. | पंचिंग मशीन चांगले प्रतीचे प्रति नग 
७२. | teats चांगले प्रतीचे प्रति नग 
७३. | oat चांगले प्रतीचे प्रति नग 
७४. | स्केल स्टील १२ इंच चांगले प्रतीचे प्रति नग 
७५. | रुल्ड पेपर फुल चांगले प्रतीचे प्रति रिम 
७६. | deport चांगले प्रतीचे प्रति नग 
७७. | कार्बन हाफ चांगले प्रतीचे प्रति पॅकेट 
७८. | टॅग बंडल चांगले प्रतीचे प्रति पकेट 
७९. | प्लास्टिक फोल्डर ए४ चांगले प्रतीचे प्रति नग 
८०. | प्लास्टिक फोल्डर एफ एस चांगले प्रतीचे प्रति नग 
८१. | aha चांगले प्रतीचे प्रति पॅकेट 
८२. | कलर स्टिकी चांगले प्रतीचे प्रतिपकेट 
८३. | टेबल ग्लास चांगले प्रतीचे प्रति फिट 
८४. | कुठुन खुर्चीचे चांगले प्रतीचे प्रति नग (गरजेप्रमाणे) 
८५. | सेलो टेप चांगले प्रतीचे प्रति नग 
८६. मार्कर पेन चांगले प्रतीचे प्रति नग 
८७. | हायलायटर पेन चांगले प्रतीचे प्रति नग 
८८. । आवक रजिस्टर चांगले प्रतीचे प्रति नग 
८९. । जावक रजिस्टर चांगले प्रतीचे प्रति नग 
९०. | व्हाईटनर पेन चांगले प्रतीचे प्रति नग 
९१. | पिन Ga चांगले प्रतीचे प्रति नग 
९२. | जेल पेन चांगले प्रतीचे प्रति पॅकेट १० नग 
९३. | बॉल पेन चांगले प्रतीचे प्रति पकेट १० नग 
९४. | एक्झिकटीव्ह बॉण्ड पेपर चांगले प्रतीचे प्रति रिम 
९५. । पेपर चिमटा चांगले प्रतीचे प्रति नग 
९६. | रजिस्टर ९२ पेजेस हार्ड बोड॑ | चांगले प्रतीचे प्रति नग 
९७. | रजिस्टर १४४ पेजेस हार्ड बोर्ड | चांगले प्रतीचे प्रति नग 
९८. | रजिस्टर १७२ पेजेस हार्ड बोड | चांगले प्रतीचे प्रति नग 
९९. | रजिस्टर २६४ पेजेस हार्ड बोड | चांगले प्रतीचे प्रति नग 
| १००. | oo, | रजिस्टर ३६४ पेजेस हार्ड बोर्ड | चांगले प्रतीचे प्रति नग 
| 909. | ०१. | कॉन्फरेन्स पॅड चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१०२. | पेन स्टॅन्ड (२ पेन) चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१०३. | लिफाफे (ए४ कापडी) चांगले प्रतीचे प्रतिनग 
१०४. | लिफाफे ११५५ चांगले प्रतीचे १०० नग 
१०५. | फेविकॉल ट्यूब चांगले प्रतीचे प्रति नग १००॥॥ 
१०६. | पेनड्राईव्ह १६७४ चांगले प्रतीचे प्रति नग 


पृष्ठ ३२ पैकी ३० 


शासन निर्णय क्रमांकः बालग-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


क्र. | साहित्याचे नाव TORS / परिमाण दर 
रूपये 
१०७. | कुलूप ५ liver keys चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१०८. | कुलूप ७ liver keys चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१०९, | नाडा दोरी चांगले प्रतीचे प्रति मीटर 
| ११०. | १०. | प्लास्टिक कंटेनर बॉक्स चांगले प्रतीचे प्रति नग 
joa ११. | प्लास्टिक ऑफिस ट्रे मोठा चांगले प्रतीचे प्रति नग 
११२. | uaa? चांगले प्रतीचे प्रति नग (१.६ X २.) 
११३. | Name plate plastic चांगले प्रतीचे प्रति नग (१०३ इंच) 
११४. | Plastic Jug 2 Ltr. चांगले प्रतीचे प्रति नग 
११५. | Electronic Chok चांगले प्रतीचे प्रति नग 
११६. | Tube light rod ३६५// Yow |। चांगले प्रतीचे प्रति नग 
११७. | LED Tube light 90 W चांगले प्रतीचे प्रति नग 
११८. | LED Tube light 9¢ W चांगले प्रतीचे प्रति नग 
११९. | LED Tube light 23 W चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१२०. | LED Tube light 24 W चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१२१. | Tube rod Yo W चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१२२. | Starter (Tube light) चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१२३. | Flexible Wire (४०/ ७६) चांगले प्रतीचे प्रति फिट 
१२४. | LED bulb 4 w चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१२५. | LED bulb 9 w चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१२६. | LED bulb 92 w चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१२७. | 1509७५७१८७ चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१२८. | LED bulb 23 w चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१२९. | Table call bell चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१३०. | Pencil cell (AA/ AAA) चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१३१. | Spike Guard (Anchor) चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१३२. | बसते मांजरपाठ चांगले प्रतीचे प्रति मीटर 
१३३. | बादली (प्लास्टिक)१३ लिटर | चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१३४. | मग (प्लास्टिक) १ लिटर चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१३५. | सफाई ब्रश चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१३६. | टॉयलेट क्लिनर चांगले प्रतीचे प्रति लिटर 
१३७. | बोरिक पावडर चांगले प्रतीचे प्रति किलो 
१३८. | आंघोळीची घासणी चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१३९. | सॅनिटायझर चांगले प्रतीचे प्रति लिटर 
१४०. | तापमान मानक यंत्र चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१४१. | मास्क ३ लेअर चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१४२. | हॅन्ड वाठा चांगले प्रतीचे प्रति लिटर 


पृष्ठ ३२ पैकी ३१ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 


क्र. | साहित्याचे नाव TERS / परिमाण दर 
रूपये 

१४३. हॅन्ड ग्लोज चांगले प्रतीचे प्रति बॉक्स १०० नग 
१४४. | फेस शिल्ड चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१४५. | ऑक्सिमीटर चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१४६. | हेअर कॅप चांगले प्रतीचे प्रति डझन 
१४७. | मच्छछ Hse /मजीन / | चांगले प्रतीचे प्रति नग 

लिक्विड 
१४८. | पैपर कटर मोठा चांगले प्रतीचे प्रति नग 

रेडीमेड कपडे व इतर (संस्थेतील मुलां/मुलींचा वयोगट व साईझ नुसार) 

१४९. | शार्ट/ टी शर्ट चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१५०. | बर्मुडा चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१५१. | शालेय Woda चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१५२. | cides चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१५३. | रुमाल चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१५४. | बेडशीट चांगले प्रतीचे प्रति नग (सिगळ साईझ) 
१५५. | पडदे खिडक्यांचे चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१५६. | टेबल FH चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१५७. | अंडरवेअर मुलांचे चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१५८. | बनियान चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१५९. | मोजे/ सॉक्स चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१६०. | गम बूट चांगले प्रतीचे प्रति जोडी 
१६१. | मुलींकरता ड्रेस (सलवार - | चांगले प्रतीचे प्रतिनग 

कुर्ता, लेगिन्स - कुर्ता / 

ओढणी) 
१६२. | अंडरवेअर मुलींचे चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१६३. ब्रा मुलींचे चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१६४. | साडी चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१६५. | पेटीकोट चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१६६. | ब्लॉऊस चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१६७. | स्वेटर चांगले प्रतीचे प्रति नग 
१६८. | ब्लॅंकेट चांगळे प्रतीचे प्रति नग (सिंगळ साईझ) 
१६९. | सुई दोरा चांगले प्रतीचे प्रति नग 
quo. | फाईलशीट / फाईलबोड॑ चांगले प्रतीचे प्रति ग्रोस 
१७१. | बाईडिंग क्लोथ चांगले प्रतीचे प्रति बंडल 
१७२. | पांढरी लेस २४ इंच चांगले प्रतीचे प्रति बंडल 


303333 


पृष्ठ ३२ पैकी ३२ 


